पोलीस महासंचालक यांचे उपसहायक 
(गट-अ) या पदास सुधारित ग्रेड वेतन व 
त्यानुसार वेतनस्तर मंजूर करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे- २२१७/प्र.क्र.२६ १/पोल-१ (31), 
मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 
तारीख: ०७ डिसेंबर, २०१९. 


वाचा:- १. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: वेपूर-१२०९/प्र.क्र.२०/सेवा-९, 

दि.२७.२.२००९. 

२. शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक: वेपूर-१२०९/प्र.क्र.२७/सेवा-९, 
दि.२२.४.२००९. 

३. शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक: वेपूर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, 
दि.३०.१.२०१९. 

४. शासन अधिसूचना, गृह विभाग, क्रमांक: रापोसे -२२११/प्र.क्र.५७९/पु.बां. 
क्र.१०७/पोल-१अ, दि. १४.६.२०१९. 

५.पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/८/३२६/ 
२००६, दि. ४.८.२०१७ आणि दि.२०.७.२०१९ 


प्रस्तावना :- 


शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक: वेपूर-१२०९/प्र.क्र.२७/सेवा-९, दिनांक २२ एप्रिल, 
२००९ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन), नियम, २००९ च्या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूचित, गृह विभागाच्या अखत्यारीतील पोलीस महासंचालक यांचे उपसहायक 
(गट-ब) या संवर्गास वेतनबँड रु. ९३००-३४८००--ग्रेड वेतन रु. ४६०० ही वेतनसंचरना मंजूर करण्यात 
आली आहे. सदर संवर्गास पाचव्या वेतन आयोगानुसार रु. ७४५०-११५०० ही वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात 
आली होती. पोळीस महासंचालक यांचे उपसहायक (गट-ब) या संवर्गास “गट-अ” दर्जा देण्यास 
शासन मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार पोलीस महासंचालक यांचे उपसहायक गट (अ) या संवर्गाचे 
सेवाप्रवेश नियम दि. १४.६.२०१९ रोजी अधिसूचित करण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय वित्त विभाग दि. २७ फेब्रुवारी, २००९ अन्वये राज्य वेतन सुधारणा समिती, २००८ 
(हकिम समिती) च्या अहवालातील परिच्छेद ३.६.२ मधील शिफारस स्वीकारण्यात आली आहे. 
त्यानुसार रु. ७४५०-११५०० या वेतनश्रेणीतील गट-अ मधील संवर्गाना वेतनबँड रु. ९३००-३४८००-- 
ग्रेड वेतन रु. ५००० ही वेतन संरचना अनुज्ञेय आहे. या वेतन संरचनेश्ी समकक्ष ७ व्या वेतन 
आयोगातील सुधारित वेतनस्तर एस-१८: रु. ४९१००-१५५८०० हा आहे. 


वरील पार्श्वभूमीवर पोळीस महासंचालक यांचे उपसहायक (गट-अ) या संवर्गास वेतनस्तर 
एस-१८: रु. ४९१००-१५५८०० मंजूर करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचारधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-२२१७/प्र.क्र.२६१/पोल-१(अ) 


शासन निर्णय:- 


पोलीस महासंचालक यांचे उपसहायक या संवर्गास गट-अ दर्जा देण्यास मान्यता प्राप्त झाली 
असून त्यानुसार गृह विभागाच्या राजपत्र भाग चार दिनांक १४.६.२०१९ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे सदर 
गट-अ संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम अधिसूचित केळे आहेत. यास्तव पोळीस महासंचालक यांचे 
उपसहायक (गट-अ) या संवर्गास दि. १४.६.२०१९ पासून वेतन स्तर एस-१८: रु. ४९१००-१५५८०० 
मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४५२/२०१९/सेवा-९, 
दि. १४.११.२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९१२०७१५४२३१४३२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 


DN: c=IN, Mi 
2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597¢c944f1 9a89f474e7b98a708 


46cd241a604d42bb, postalCod: 


t=MAIN BUILDING, 2ND FLOOR,MANTRALAY,MUMBAI, 


HOME DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD. 


Date: 2019.12.07 15:44:34 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


प्रत: 
१. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने), 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८. सामान्य प्रशासन विभाग (का-१२), मंत्रालय, मुंबई 
९. वित्त विभाग (का-सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती / पोल-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


